सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) गट-ब 
(अराजपत्रित) या पदावर सरळसेवेने 
नियुक्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः भरती-२०१८/प्र.क्र.३४६/सेवा-३, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ११ जुलै, २०१९ 


संदर्भ : 9) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्रमांक: एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.१५६/ कार्या- १२, 
दिनांक २८/०४/२०१५, दि.१६/०७/२०१५, दिनांक १५/०६/२०१७ व दिनांक १२/०४/२०१८. 
२) अधीक्षक अभियंता, मुंबई (सा.बां.) मंडळ, मुंबई यांचे जा.क्र.अअ(मुपरिमंडळ/का-७/ 
भरती प्रक्रीया २०१९/५३०४, दि.१०/०७/२०१९. 
शासन निर्णय 
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) गट-ब (अराजपत्रित) या संवर्गातील राज्य स्तरीय रिक्‍त पदे नामनिर्देशानान्वये 
भरण्यासाठी स्पर्धात्मक परीक्षेच्या गुणवत्तेनुसार अधीक्षक अभियंता, मुंबई (सा.बां) मंडळ, मुंबई या कार्यालयाने 
शिफारस केली आहे. अधीक्षक अभियंता, मुंबई (सार्वजनिक बांधकाम) मंडळ, मुंबई यांनी Soca शिफारशीनुसार 
गुणवत्तेनुसार पात्र उमेदवारांनी साक्षांकन नमुना व नियुक्‍्तीविषयक अन्य आवश्यक कागदपत्रे सादर केली आहेत. 
त्यानुषंगाने सोबत जोडलेल्या प्रपत्र-अ मधील नियुक्‍तीस पात्र ठरलेल्या ३०० उमेदवारांची सार्वजनिक बांधकाम 
विभागात "कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) गट-ब (अराजपत्रित)" या पदावर ते रुजू होतील त्या दिनांकापासून, वेतनस्तर 
एस-१४, रुपये ३८६००-१२२८०० या वेतनश्रेणीत, त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या महसुली विभागातील 


जिल्हयात/सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभागांतर्गत तात्पुरती नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


२. प्रपत्र-अ मधीळ उमेदवारांना 'महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदावर 
सरळसेवेने नियुक्तीसाठी विभागीय संवर्ग संरचना व विभागीय संवर्ग वाटप नियमावली' क्र.एसआरव्ही-२०१५/ 
प्र.क्र.१५६/कार्या.१२, दिनांक २८/०४/२०१५, दि.१६/०७/२०१५, दिनांक १५/०६/२०१७ व दिनांक १२/०४/२०१८ 
लागू राहतील. त्यानुसार प्रपत्र-अ मध्ये दर्शविलेल्या उमेदवारांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या महसूली 
विभागात पदस्थापना करण्यात येत आहे. सदर उमेदवारांची सार्वजनिक बांधकाम विभागातील पदस्थापना ही अंतिम 


असून त्यात बदल होणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः भरती-२०१८/प्र.क्र.३४६/सेवा-३ 
३. संबंधित मुख्य अभियंता यांनी प्रपत्र-अ मधील उमेदवारांच्या सविस्तर नियुक्तीचे आदेश एकत्रितरित्या या 
आदेशाच्या दिनांकापासून ३ दिवसांच्या आत निर्गमित करुन सदर सविस्तर नियुक्‍ती आदेशाची प्रत शासनास 
ई-मेलद्वारे त्याच दिवशी पाठवावी. संबंधित मुख्य अभियंता यांनी सविस्तर नियुक्‍तीचे आदेशा निर्गमित करतेवेळी, 
संबंधित उमेदवारांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या महसूली विभागातील जिल्हयात कोणताही बदल न करता 
उमेदवारांना त्याच जिल्हयात नियुक्‍ती देण्याची कटाक्षाने दक्षता घ्यावी. अन्य जिल्हयात नियुक्‍ती झाल्याचे 
निदर्शनास आल्यास संबंधित अधिकारी शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र होतील, याची सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 
संबंधित मुख्य अभियंता यांनी सविस्तर नियुक्‍ती देताना आदिवासी व नक्षलग्रस्त क्षेत्रातील रिक्‍त असलेली 
पदे प्राथम्याने भरावीत. 

मुख्य अभियंता यांनी सविस्तर नियुक्तीचे आदेशा निर्गमित केल्यानंतर संबंधित उमेदवारांनी पदस्थापनेच्या 
ठिकाणी विहीत कालावधीत रुजू होणे बंधनकारक आहे. 

४. "कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) गट-ब (अराजपत्रित)" या पदावर उमेदवारांची करण्यात आलेली नियुक्ती ही, 
या विभागातील "कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) गट-ब (अराजपत्रित)" या पदाच्या सेवाभरती नियमातील तरतुदीनुसार 
भरतीसाठी उपलब्ध असलेल्या रिक्‍त पदावर खालील विहित अटींच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे:- 

(१  प्रपत्र-अ मधील उमेदवारांनी महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत सविस्तर नियुक्‍ती मिळण्यासाठी संबंधित 
मुख्य अभियंता यांच्याकडे हे आदेश निर्गमित झाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत प्रत्यक्ष संपर्क साधावा व 
सेवेत रुजू व्हावे. अन्यथा, एक महिन्यानंतर सदर नियुक्‍तीचे आदेश आपोआप रद होतील. कार्यालय प्रमुखांनी एक 
महिन्यानंतर रुजू होणाऱ्या उमेदवारास रुजू करुन घेवू नये. 

Q एखाद्या उमेदवारास विहित कालावधीत अपरिहार्य, उचित कारणास्तव रुजू होण्यासाठी मुदतवाढ 
हवी असल्यास त्या उमेदवारांनी सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून १० दिवसांच्या आत अपर 
मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना मुदतवाढीसाठी अर्ज सादर करावा. तद्‌नंतर प्राप्त 
झालेले अर्ज विचारात घेतले जाणार नाहीत. उचित कारणास्तव विहित कालावधीत मुदतवाढीसाठी अर्ज करणाऱ्या 


उमेदवारांना मुदतवाढ देण्याचा/ नाकारण्याचा अंतिम निर्णय शासनाचा राहील. 


(३) जे उमेदवार या शासन निर्णयाच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत हजर होणार नाहीत अथवा 


त्यांचेकडून यासंबंधात काही सूचना प्राप्त झाली नाही तर ही नियुक्ती त्यांना स्वीकृत नाही असे समजून 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः भरती-२०१८/प्र.क्र.३४६/सेवा-३ 
उमेदवारांच्या नियुक्तीचे आदेश आपोआप रद्द होतील. या बाबतचा अहवाल संबंधित मुख्य अभियंता यांनी शासनाला 
दिनांक २०/०८/२०१९ पर्यंत शासनास सादर करावा. 

(४ संबंधित मुख्य अभियंता यांनी, प्रपत्र-अ मधील उमेदवारांना सार्वजनिक बांधकाम विभागात रुजू करुन 
घेण्यापूर्वी, जाहीरातीत नमूद केल्यानुसार वयोमर्यादेची तसेच शैक्षणिक व अन्य अटींची पुर्तता करणारी मूळ 
कागदपत्रे (वय, अधिवास, शैक्षणिक पात्रता, महिळा आरक्षणानुसार विहीत केलेले प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्र, 
अनाथ प्रमाणपत्र इ.) तपासून रुजू करुन घ्यावे. 

(4) प्रपत्र-अ मधील उमेदवारांची ज्येष्ठता, शासन अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एसआरव्ही 
१०७६/१२, दिनांक २१/०६/१९८२ अन्वये विनियमित केलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियम, 
१९८२ मधील तरतुदीनुसार गुणवत्ता क्रमांकानुसार निश्चित करण्यात येईल. त्यामुळे नियुक्तीच्या आदेशानुसार एक 
महिन्याच्या आत सेवेत रुजू न होणाऱ्या उमेदवारांना सेवा ज्येष्ठता गमवावी लागेल व त्यांची ज्येष्ठता ते ज्या 
दिनांकास शासन सेवेत रुजू होतील, त्या दिनांकास निश्चित करण्यात येईल. 

(६ मागास प्रवर्गाच्या राखीव पदावर नियुक्‍त केलेल्या waa मधील उमेदवारांची प्रचलित 
नियमातील तरतूदीनुसार जात वैधता प्रमाणपत्राच्या अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
मागासवर्गीय उमेदवारांनी जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र शासनास व संबंधित उमेदवारांची नियुक्ती 
करण्यात आलेल्या कार्यालयास सादर करणे आवश्यक राहील. त्यानुसार संबंधित उमेदवारांच्या मुळ सेवापुस्तकात 
नोंद घेण्याची कार्यवाही संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी करावी. 

मागास प्रवर्गाच्या राखीव पदावर (अ.जा., अ.ज., वि.जा., AAS, AAS, भ.ज.(क), भ.ज.(ड), 
वि.मा.प्र., इ.मा.व. तसेच एस.ई.बी.सी.) नियुक्‍ती करण्यात आलेल्या मागासवर्गीय उमेदवारांनी जात वैधता 
प्रमाणपत्र सादर केलेले नसल्यास, त्यांनी या आदेशाच्या दिनांकापासून ६ महिन्याच्या आत जात प्रमाणपत्राची 
वैधता, जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडून करुन घेणे आवश्‍यक राहील. नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या कार्यालयाने 
संबंधित मागसवर्गीय उमेदवारांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राच्या अनुषंगाने आवश्‍यक ती कागदपत्रे जात प्रमाणपत्र 
पडताळणी समितीकडे पाठविण्याची कार्यवाही करावी. विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास 
संबंधित उमेदवारांच्या सेवा प्रचलित नियमानुसार समाप्त करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. 

(७ महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय दिनांक २५/०५/२००१ मधील तरतुदीनुसार, खुला 


(महिला) आणि मागास प्रवर्गातील महिलांसाठीच्या राखीव पदाकरीता निवड झालेल्या उमेदवारांची, “महिलांसाठी 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः भरती-२०१८/प्र.क्र.३४६/सेवा-३ 

उन्नत व प्रगत व्यक्‍ती गट (क्रिमीलेअर) यामध्ये मोडत नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र” (अलिकडचे/ नवीनतम मूळ नॉन 
क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र ) ची सांक्षाकित प्रत तपासणीसाठी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांचेकडे पाठविणे 
आव्यक आहे. त्यानुषंगाने खुला (महिला) व मागास प्रवर्गातील महिलांसाठीच्या राखीव पदाकरीता निवड झालेल्या 
महिला उमेदवारांचे नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र दोन प्रतीत शासनास पाठविण्याची कार्यवाही या आदेशाच्या 
दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत संबंधित मुख्य अभियंता यांनी करावी. 

खुला (महिला) आणि मागास प्रवर्गातील महिलांसाठीच्या राखीव पदाकरीता निवड झालेल्या महिला 
उमेदवारांची नियुक्ती सदर तपासणी अहवालाच्या अधिन राहून करण्यात येत आहे. आयुक्‍त, महिला व बाल 
विकास, पुणे यांचेकडून प्राप्त अहवालानुसार महिला उमेदवार अपात्र ठरत असल्यास त्यांची नियुक्‍ती रद्द करण्यात 
येईल. 

(८) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, दिनांक ३०/०४/२००५ मधील तरतुदीनुसार, 
खेळाडू प्रवर्गातून निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात येत आहे. सदर तरतुदींची पुर्तता होत नसल्यास 
संबंधित उमेदवाराची नियुक्ती रद्द करण्यात येईल. 

(९)  प्रपत्र-अ मधील उमेदवारांनी हिन्दी व मराठी भाषा परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केली नसेल किंवा 
सदर भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर यासंबंधी असलेल्या नियमानुसार भाषा परीक्षा उत्तीर्ण 
होणे आवश्‍यक आहे. भाषा परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास त्यांची वेतनवाढ प्रचलित नियमाप्रमाणे रोखून ठेवण्यात येईल. 

(१० सामान्य प्रशासन विभाग, झासन निर्णय, क्र.प्रशिक्षण २०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, 
दिनांक ०७/०८/२००१ अन्वये शासन सेवेतील नियुक्‍तीकरीता संगणक हाताळणी / वापराबाबतचे ज्ञान एक 
आवश्यक अर्हता म्हणून निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र.प्रशिक्षण 
२०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, दिनांक १९/०३/२००३ अन्वये आवश्यक प्रमाणपत्र नियुक्‍ती आदेशाच्या दिनांकापासून २ 
(दोन) वर्षांच्या आत उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक आहे. जर त्यांनी विहित मुदतीत प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन दिले 
नाही तर उक्त कालावधी संपताच त्यांची सदर पदावरील सेवा कोणतीही पूर्वसूचना न देता समाप्त करण्यात येतील. 

(११) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक: अंनियो-१००६/८७/सेवा-४, दिनांक १२/०१/२००७ मधील () ते 
(iv येथे नमूद केलेल्या सर्व अटींची पूर्तता झाल्यास संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा 


(निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू होईल. वित्त विभागाच्या उपरोक्त 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः भरती-२०१८/प्र.क्र.३४६/सेवा-३ 
दिनांक १२/०१/२००७ च्या परिपत्रकात नमूद () ते (iv) येथील सर्व अटींची पूर्तता ज्या प्रकरणी होत नसेल अशा 
शासकीय कर्मचाऱ्यास नविन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू होईल. 

(92) प्रपत्र-अ मधील उमेदवारांनी कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) गट-ब (अराजपत्रित) या पदासाठी विहित 
केलेली व्यावसायिक परीक्षा विहित कालावधीत उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक आहे. 

(१३) प्रपत्र-अ मधील उमेदवाराचे वेतन महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील तरतूदीनुसार 
निश्चित करण्यात यावे. 

(१४ सदर नियुक्ती, उमेदवारांनी सादर केलेल्या प्रमाणपत्राच्या सत्यासत्यतेवर अवलंबून राहील. 
उमेदवारांनी सादर केलेली प्रमाणपत्रे तसेच सांक्षाकन नमुन्यात नमूद केलेली माहिती, नियुक्‍तीनंतर खोटी अथवा 
बनावट आढळल्यास, सदर उमेदवारांची नियुक्‍ती आपोआप संपुष्टात येईल. 

(१५ प्रपत्र-अ मधील उमेदवारांच्या सेवानिवृत्तीचे वय प्रचलित नियमानुसार राहील. 

(१६ आवश्यकता भासल्यास प्रपत्र-अ मधील उमेदवारांना भारताच्या संरक्षण सेवेतील पदावर किंवा 
भारताच्या संरक्षणाशी निगडीत असलेल्या कुठल्याही पदावर देशात किंवा परदेशात प्रशिक्षणाचा कालावधी धरुन 
चार वर्षापेक्षा कमी नसणाऱ्या कालावधीसाठी भारत सरकार ठरवेल त्या शर्तीवर सेवा करावी लागेल. परंतु, 


(अ) त्यांच्या नियुक्‍तीनंतर १० वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांना अशी सेवा करावी लागणार नाही 
किंवा, 
(ब) सर्वसाधारणपणे त्यांच्या वयाची ४० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना अशी सेवा करावी लागणार नाही. 


(१७ प्रपत्र-अ मधील उमेदवार सेवेत रुजू झाल्यानंतर सेवेचा राजीनामा देऊ इच्छित असल्यास, त्याला 
शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही १०९२/१०३३/प्र.क्र.३३/९२/८, दिनांक ०२/१२/१९९७ 
मधील तरतूदीनुसार शासनाला किमान १ (एक) महिन्याची आगाऊ नोटीस किंवा एक महिन्याचे मूळ वेतन देणे 
आवड्यक राहील. मात्र, गैरशिस्त, सेवानियमांचा भंग इत्यादी कारणांसाठी एखाद्या उमेदवाराची सेवा समाप्त 
करण्यासाठी वरीलप्रमाणे नोटीस देण्याचे बंधन शासनावर असणार नाही. 

(१८) प्रपत्र-अ मधील उमेदवारांना महाराष्ट्र राज्य प्रशिक्षण धोरणासंबंधी, सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
शासन निर्णय क्रमांक : टीआरएन-०९/प्र.क्र.३९/०९/१२-अ, दिनांक २३/०९/२०११ मधील परिच्छेद सहा येथील 
तरतुदीनुसार दिर्घ कालावधीचे व विदेशी प्रशिक्षणापूर्वी प्रशिक्षणार्थीला सक्षम प्राधिकाऱ्याबरोबर बंधपत्र लिहून द्यावे 
लागेल व त्याप्रमाणे नंतर प्रशिक्षणार्थी नोकरी सोडत असेल तर प्रशिक्षणावर खर्च झालेली रक्‍कम सदर 


प्रशिक्षणार्थीकडून वसूल करून संबंधित WG शासनाकडे जमा करावी लागेल. याबाबतचे दर शासन 
पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः भरती-२०१८/प्र.क्र.३४६/सेवा-३ 
निश्चित करेल. त्यानुसार प्रत्येक प्रशिक्षणार्थीला महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी (मेटा), नाशिक येथे 
प्रशिक्षणासाठी रुजू होण्यापूर्वी मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी (मेटा), नाशिक यांच्याकडे व 
संबंधित नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्यांकडे विहित बंधपत्र भरुन सादर करणे बंधनकारक राहील. 

उपरोक्त वसूली केल्याशिवाय प्रशिक्षणार्थीचा राजीनामा क्षेत्रिय स्तरावरुन स्विकारण्यात येऊ नये. 
त्यानुसार प्रत्येक प्रशिक्षणार्थीला महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी (मेटा), नाशिक येथे रूजू होण्यापूर्वी मुख्य 
अभियंता महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक यांच्याकडे व संबंधित नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्यांकडे विहित 
बंधपत्र भरून सादर करणे बंधनकारक राहील. 

(१९) प्रशिक्षणादरम्यान सर्व प्रशिक्षणार्थीकडून प्रबोधिनीच्या प्रशिक्षणबाबतच्या नियमांचे व शिस्तीचे 
काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. त्यांच्याकडून नियमभंग झाल्यास प्रबोधिनीकडून त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगाची 
कार्यवाही करण्यात येईल. 

(२०) प्रपत्र अ मधील उमेदवारांना वैद्यकीय तपासणी अहवाल शासनास सादर करण्याच्या अटींच्या अधीन 
राहून तात्पुरते नियुक्‍त करण्यात येत आहे. संबंधित मुख्य अभियंता यांनी उमेदवारांच्या वैद्यकीय तपासणी 
अहवालाची नोंद त्यांच्या मुळ सेवा पुस्तकात घेवून त्याची एक प्रत शासनास या आदेशाच्या दिनांकापासून एक 


महिन्याच्या आत सादर करावी. 


(२१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक चारित्र्य-२११७/प्र.क्र.४८३/२०१७/१६-अ, दिनांक 
२८/०८/२०१७ अन्वये संबंधित मुख्य अभियंता यांनी उमेदवारांचे चारित्र्य पडताळणी अहवालाची नोंद त्यांच्या मुळ 
सेवा पुस्तकात घेवून त्याची एक प्रत शासनास या आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत सादर करावी. 
उमेदवारांनी साक्षांकन नमुन्यात सादर केलेली माहिती असत्य असल्याचे आढळून आल्यास तात्पुरते नियुक्‍ती Bsa 
रद्दबादल करुन भारतीय दंडसंहितेनुसार फौजदारी कारवाई करुन सदर उमेदवारांना शासन सेवेत कायमस्वरुपी 


अपात्र ठरविण्यात येईल. 


(२२) सदर नियुक्‍ती seat, मा.सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे दाखळ करण्यात आलेल्या विशेष 
अनुमती याचिका (डायरी) क्र.२३२२८/२०१९ व अन्य- श्री.संजीत शुक्ला व इतर विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर 


यावर देण्यात येणाऱ्या अंतिम निकालाच्या अधिन राहून, निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः भरती-२०१८/प्र.क्र.३४६/सेवा-३ 
५. प्रपत्र-अ मधील उमेदवार ज्या दिवशी रुजू होतील त्या दिवसापासून नियमाप्रमाणे त्यांचे गोपनीय अहवाल 
लिहिण्यात यावेत व बदली झाल्यास ते संबंधित अधिकाऱ्याकडे पाठवून विभाग प्रमुखांनी याबाबत संबंधित मुख्य 


अभियंता / अधीक्षक अभियंता व शासनास कळवावे. 


६. प्रपत्र-अमधील उमेदवार जलसंपदा विभाग/सार्वजनिक बांधकाम विभाग अथवा शासनाच्या इतर विभागात 
कार्यरत असल्यास, sa उमेदवारांनी संबंधित विभागाच्या नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी त्यांना नेमणूकीचे ठिकाणी रुजू 
होण्याकरीता कार्यमुक्त केलेल्या आदेशाची प्रत सादर केल्यानंतर संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता किंवा 
कार्यालय प्रमुख यांनी उमेदवारांना रुजू करुन घ्यावे. 

७. प्रपत्र-अमधील उमेदवारांनी, विशिष्ट ठिकाणी पदस्थापना / नियुक्‍ती मिळविण्यासाठी खासदार/ 

आमदार/ लोकप्रतिनिधी/ खाजगी व्यक्‍ती किंवा संघटना यांचे मार्फत दडपण/दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास, 
संबंधित उमेदवारांविरुध्द महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ मधील तरतुदींनुसार शिस्तभंग 


विषयक कारवाई करण्यात येईल. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७१११७००४६८७१८ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


_ Digitally signed by Shruti 5 Torask 
DN: c=IN Of Maharasht Publ 
S h ruti S Works Dept., postalCode=400032, st=Maharashtr. 
2.5.4.20=bca41432a777580b8ba1c6614e925717 
2c66bbd0607d78190d1481 fd: 
1802ff350e58441377¢557550f9614927ef 
s 


IN er=0 
T 1ba52928bd811a654aa627da6941 
OraSKafr ota 
Date: 2019.07.12 11:24:17 +05'30' 


(श्रुती तोरस्कर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल 9/2, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर, 

२. महालेखापाल १/२, लेखापरिक्षा, महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर, 

३. मा. मंत्री (सां.बा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

४. मा. राज्यमंत्री (सां.बा.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

५. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.वि.), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. सचिव (बांधकामे), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८. सचिव (रस्ते), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः भरती-२०१८/प्र.क्र.३४६/सेवा-३ 


९. सह सचिव (संनि)/ (सेवा), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१०. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई/कोकण/ पुणे/ नाशिक/ औरंगाबाद/ 
अमरावती/ नागपूर, 

११. मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

१२. मुख्य अभियंता (बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१३. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक, 

१४. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ (सर्वी, 

१५. कार्यासन अधिकारी (आस्था-१/आस्था-३), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१६. संबंधित उमेदवार, (सोबत जोडलेल्या उमेदवारांच्या निवासी पत्त्यांच्या यादीनुसार- नोंदणी पोच देय डाकेने 
तसेच ई-मेलद्वारे) 
- संबंधित उमेदवाराने त्यांना नियुक्‍ती दिलेल्या संबंधित मुख्य अभियंता यांचे कार्यालयात हजर 

होण्याकरिता संपर्क साधावा.) 
१७. निवडनस्ती, सेवा-३, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


प्रपत्र-अ 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.भरती-२०१८/प्र.क्र.३४६/सेवा-३, दि.१९ जुळे, २०१९ चे सहपत्र 
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) गट-ब (अराजपत्रित) या पदावर सरळसेवेने पदस्थापना 

वाटप 


नियुक्तीसाठी वाटप 
गुणवत्ता उमेदवाराचा । नियुक्तीचा | करण्यात संबंधित सिवता 
: उमेदवाराचे नाव संबंधित मुख्य अभियंता | करण्यात आलेला 
क्रमांक प्रवर्ग प्रवर्ग आलेला त्रा 
महसुली विभाग 
| 8 प 
; मुख्य अभियंता, 
१|श्री.सौरभ वसंत करपे एस.ई.बी.सी. |खुला पुणे ळी हळ 


२|श्री.जीवन शांताराम कांडेकर ।इ.मा.व खुला १६७५.) i 
तं 3 सा.बां.प्रा.वि., नाशिक 
पिंगळे मुख्य अभियंता. 
३ श्री.सचिन भागवत एस.ई.बी.सी. |खुला नाशिक a १ धुळे 
ATT शामिष्ठा कमलाकर SAL. (महिला) खुला (महिला) |नाशिक मुख्य अभियंता अहमदनगर 
अहिरे मिंग 3 सा.बां.प्रा.बि., नाशिक 


vw 


4 
a z 
q 4 
wo 
a; 4a] 4g 9 | म 
a | श्र A | श्र 


अहिरे ,प्रा.वि., 
र मुख्य अभियंता. 
५ |श्री.राकेश रमाकांत मानाकर  ।इ.मा.ब. खुला a 
सा.बां.प्रा.वि., कोकण 
मुख्य अभियंता. 
श्री.नेलेश बालाजी कोहळे एस.ई.बी.सी. |खुला : 
र ee पे सा.बां.प्रा.वि., पुणे 
पुणे सांगली 
मुख्य अभियंता. —_ 
सा.बां.प्रा.वि., नाशिक 
मुख्य अभियंता. 
सा.बां.प्रा.वि., नाशिक 
मुख्य अभियंता. 
: ठाणे 
सा.बां.प्रा.वि., मुंबई 
पुणे मुख्य अभियंता. 
q सा.बां.प्रा.बि., पुणे 


९ एस.ई.बी.सी. |खुला 
११ एस.ई.बी.सी. खुला 


नाशिक 


ET 
=P 
x 

ET 

@ 

4 


णे 
णे 


मुख्य अभियंता. 
प्रितम शिवाजी जगताप एस.ई.बी.सी. |खुला , 


मुख्य अभियंता, 


औरंगाबाद हिंगोली 


श्री.प्रशांत प्रकाशराव बोकरे ।एस.ई.बी.सी. 


खुला 


१३ | श्री.पृथ्वीराज संजीव सावंत खुला यता * 
were वि मुख्य अभियंता, 
१४ श्री. राजाराम सोनबणे ।एस.ई.बी.सी. ।खुला कोकण- 
नात मुख्य अभियंता, 


मुख्य अभियंता, 
१७ श्री.अक्षय मोरेश्वर खोब्रागडे  |इ.मा.ब. खुला नागपूर क्य गडचिरोली 
सा.बां.प्रा.वि., नागपूर 


4 
g 


मुख्य अभियं 


सा.बां.प्रा.वि., औरंगाबाद 
पुणे 
२ 


Aa 


मुख्य अभियंता, 


. र उस्मानाबाद 
सा.बां.प्रा.वि., औरंगाबाद 


वठ] + 
al. al 
4 od 
zl “ल 
A 


वाटप 


नियुक्तीसाठी वाटप 
गुणवत्ता उमेदवाराचा । नियुक्तीचा | करण्यात संबंधित ना eee 
र उमेदवाराचे नाव संबंधित मुख्य अभियंता | करण्यात आलेला 
क्रमांक प्रवर्ग प्रवर्ग आलेला जिल्शा 
महसुली विभाग 
बिड आहह 
श्री.मुताहिर अहमद मोहम्म gen यांग मुख्य अभियंता (रा.म.), डे 
शरीफ सिरगापूरे 3 कोकणभवन, नवी मुंबई 


खुला 

० 

र 

० 

२५ इ.मा.व. नागपूर a ates गोंदिया 
सा.बां.प्रा.वि., नागपूर 

२६ .मा.व. खुला नाशिक Soe नंदुरबार 
सा.बां.प्रा.वि., अमरावती 


घ्या 
धुमाळ मुख्य अभियंता, 
र 
मुख्य अभियंता, धुळे, 

२९ श्री-कोस्तुभ महेश पाटील a सा.बां.प्रा.वि., नाशिक सा.बां.(आदिवासी) 

= iP 

स 

vite 


मुख्य अभियंता. 
मुख्य अभियंता. मुंबई 
raat रल 


मुख्य अभियंता, सांगली 
डु सांगली 
सा.बां.प्रा.बि., पुणे 


पुणे 


a /4 
र. es 
a) a 
2, 
Py 
॥॥॥ 
4 
a 


/4 


पुणे 
पुणे 
पुणे 
पुणे 


एस. 


oly 
थर 
4 


वि 


र्श्नं 
fal 


सा.बां.प्रा.बि., पुणे 
मुख्य अभियंता. 
जे 


एस. 


र्श्न 
4 
As, 
a 
4 


| 


मुख्य अभियंता. 


मुख्य अभियंता, 


वाशिम 


“१ र्न 
4A 4 


i सैंदाणे मुख्य अभियंता, चां 
30 श्री.संजय भिकण सैंदाणे ALS. पुणे a 
सा.बां.प्रा.बि., पुणे 
दोह मुख्य अभियंता, : 
२१ श्री.मयूर ल ais .मा. नागपूर ey भंडारा 
सा.बां.प्रा.वि., नागपूर 
शिंदे मुख्य अभियंता, 
३२ श्री.अमोल भाऊसाहेब शिंदे .मा. नाशिक पक अहमदनगर 
सा.बां.प्रा.वि., नाशिक 
श्रो.जयवंतराव सय्याप्पा मुख्य अभियंता, 
३३ पुणे न 
पडूळकर सा.बां.प्रा.बि., पुणे 


श्री.हर्षल सुधाकर पडधान खुला अमरावती 


३५ श्रीमती माधुरी केलास झांबरे ।एस.ई.बी.सी. 


हिट 
4 
3 


खुला 
खुला 
खुला 
खुला 
खुला 
खुला 
खुला 

मुख्य अभियंता, 
खुला 


सा.बां.प्रा.वि., अमरावती 


AU y ) A 9 ) J y J J J wo 
«K ) Cc 9 (२ 


डकर डु 
a a al, 
4 | a 


मुख्य अभियंता, 
सा.बां.प्रा.बि., पुणे 


वाटप 


नियुक्तीसाठी वाटप 
गुणवत्ता उमेदवाराचा । नियुक्तीचा | करण्यात Se पय ता 
. उमेदवाराचे नाव संबंधित मुख्य अभियंता | करण्यात आलेला 
क्रमांक प्रवर्ग प्रवर्ग आलेला ar 
महसुली विभाग 


| 
- 


५ 
मुख्य अभियंता, 
सा.बां.प्रा.बि., पुणे 


मुख्य अभियंता, 
पुणे . सातारा 
सा.बां.प्रा.बि., पुणे 
मुख्य अभियंता, नत 
नाशिक 4 जळगाव 
सा.बां.प्रा.वि., नाशिक 
मुख्य अभियंता, सांगली 
पुणे क्य सांगली 
सा.बां.प्रा.बि., पुणे 
मुख्य अभियंता. 
पुणे ieee ; कोल्हापूर 
q सा.बां.प्रा.बि., पुणे 1) 


३६ श्री.अतुल आनंदा पाटील एस.ई.बी.सी. |खुला पुणे सोलापूर 


२९ एस.ई.बी.सी. खुला 
¥o एस.ई.बी.सी. |खुला 


४१| TAR बालकृष्ण दळे एस.ई.बी.सी. 


विश्‍वजित शिवाजी मोहिते खुला 
४७ श्री.भूषण भवानसिंग चौधरी खुला 


श्री.शुभम गुणवंत राऊत खुला 
Go| श्री.पंकज बाबूराव Gat एस.ई.बी.सी. |खुला 
५२|श्री.घनश्याम देविदास सोनावणे खुला 
५३ श्री.क्रषभ दिलीपराव दारडेकर खुला 


मुख्य अभियंता, नाशिक, 


खुला नाशिक 2 १ 
i) सा.बां.प्रा.वि., नाशिक सा.बां.(आदिवासी) 


पुणे मुख्य अभियंता, 
सा.बां.प्रा.बि., पुणे 

पुणे मुख्य अभियंता, 
सा.बां.प्रा.बि., पुणे 

मुख्य अभियंता. 

कोकण-२ २ मुंबई 
: सा.बां.प्रा.वि., मुंबई 

पुणे मुख्य अभियंता, 
सा.बां.प्रा.बि., पुणे 

पुणे ; * 


डर 


rT za 
a | # a a a 
aq | 4 a A i 
श्र्चै a र्य 


पु 
पु 


पुणे 
ठाणे 


पु 
मुख्य अभियंता. सांगली 
पु गली 
सा.बां.प्रा.बि., पुणे 
मुख्य अभियंता. 
नाशिक q : 
सा.बां.प्रा.बि., नाशिक 
मुख्य अभियंता. 
नाशिक q é 
सा.बां.प्रा.बि., नाशिक 


Toy 
धुळे 


a 
चु 


मुख्य अभियंता, 


अमरावती यवतमाळ 


सा.बां.प्रा.वि., अमरावती 
पुणे मुख्य अभियंता, 
q सा.बां.प्रा.बि., पुणे 
मुख्य अभियंता, 

नाशिक q : अहमदनगर 
सा.बां.प्रा.वि., नाशिक 
मुख्य अभियंता, perme 
सा.बां.प्रा.वि., नाशिक 
मुख्य अभियंता, aR 

नागपूर : 
सा.बां.प्रा.वि., नागपूर 


| 
sal 
श्र्य 


१ तवी १ १. 
j pS 9 

ET 

=P 

x 


वाटप 


नियुक्तीसाठी वाटप 
गुणवत्ता उमेदवाराचा । नियुक्तीचा | करण्यात अवत बळ वता 
. उमेदवाराचे नाव संबंधित मुख्य अभियंता | करण्यात आलेला 
क्रमांक प्रवर्ग प्रवर्ग आलेला जिल्हा 


| 
- 
| 
4 
A 
o | 
op 
4 
| 


मुख्य अभियंता, 


श्री.शुभम देविदास देशमुख [SAT खुला अमरावती 


Qu | श्री.शुभम उदय ढोबळे 
५६ श्री.निलेश रमेश पाटील 


वभ 


सा.बां.प्रा.वि., अमरावती 
मुख्य अभियंता. 
पुणे ae १ पुणे 
q सा.बां.प्रा.बि., पुणे q 
मुख्य अभियंता, 
नाशिक ; नाशिक 
सा.बां.प्रा.वि., नाशिक 
मुख्य अभियंता. 
पुणे q : ; सोलापूर 
q सा.बां.प्रा.बि., पुणे 1) 


खुला 
खुला 
खुला 


मुख्य अभियंता, 


खुला औरंगाबाद 


श्री.राहूल रामहरी सोनावणे 


वभ 


सा.बां.प्रा.वि., औरंगाबाद 


न. अभियंता, मुंबई 
कोकण- न मुंबई उपनगर 
सा.बां.प्रा.वि., मुंबई 
मुख्य अभियंता, 
पुणे a 
सा.बां.प्रा.बि., पुणे 
: मुख्य अभियंता, मुंबई 
कोकण- र नंब मुंबई शहर 
सा.बां.प्रा.वि., मुंबई 


3 q 

>) 

zi al 
ap 


-9] 
ANS 
al 
rea 


५९ श्रीमती मृणाल मिलिंद कांबळे 
६१ श्री.त्रषिकेश राजेंद्र साळूंखे खुला 


श्रीमती आरती विठ्ठल सव्वासे ।एस.ई.बी.सी. 


मुख्य अभियंता, 


खुला (महिला) |औरंगाबाद लातूर 


सा.बां.प्रा.वि., औरंगाबाद 


q 
ap 
3 


राजपूत Se मुख्य अभियंता, ; 
६३ श्री.मनिष नितिन राजपूत खुला नाशिक नंदुरबार 
श्री.विक्रांत गजानन ताठे saa खुला अमरावती पदा तता अकोला 
सा.बां.प्रा.वि., अमरावती 
राजेंद्रकुमार eg ती मुख्य अभियंता, inch 
६५ श्री. विश्‍वास राजगे खुला पुणे सांगली 
सा.बां.प्रा.वि., मुंबई 
श्री.निहाल धोंडीराम मंजूळे खुला औरंगाबाद |. नाता बीड 


सा.बां.प्रा.वि., औरंगाबाद 


मुख्य अभियंता, 


मुख्य अभियंता, 


श्री.प्रज्वल नंदकुमार सावरकर |इ.मा.व खुला 


अमरावती वाशिम 


सा.बां.प्रा.वि., अमरावती 


on १01) Ss Ss 
0011000000. x - 
ap zs 
a 
A 
4 


वाटप 
उमेदवाराचा । नियुक्तीचा | करण्यात 
प्रवर्ग प्रवर्ग आलेला 


नियुक्तीसाठी वाटप 
संबंधित मुख्य अभियंता | करण्यात आलेला 


गुणवत्ता 


उमेदवाराचे नाव 
क्रमांक 


| 
- 
| 
4 
A 
o | 
op 
4 


मुख्य अभियंता, 
श्री.गोपाळ सखाराम माथणे  ।इ.मा.व खुला अमरावती [Et ers 
सा.बां.प्रा.वि., अमरावती 
मुख्य अभियंता. 
श्री.सुशांत प्रल्हाद खडके खुला औरंगाबाद = रि owas 
झु 3 सा.बां.प्रा.वि., औरंगाबाद 
2 ae अमरावती पिख्य अभियंता, 

७२ श्री.यश प्रदीप जेठवा इ.मा.ब खुला अमरावती ; ee 
सा.बां.प्रा.वि., अमरावती 
मुख्य अभियंता, 

श्री.गोविल दिलीप वानखडे (SLA खुला अमरावती |*_. हत 
सा.बां.प्रा.वि., अमरावती 

७४ श्री.अशोक चंद्रकांत कुलाळ  ।भ.ज.(क) खुला पुणे 


मुख्य अभियंता, 
जे 
गच मुख्य अभियंता, 
७५ |श्री.अक्षय दिलीप कडतारे La. खुला पुणे 
a मुख्य अभियंता, 
सांगली 
oar 
कोल्हापूर 
गोंदिया 


सोलापूर 
रत्नागिरी 
मधुकर मुख्य अभियंता. 
७७ | श्री.महेश कोन्हाळीकर खुला पुणे maim, 
वत क मुख्य अभियंता. 
७८ श्री. अशोक पवार एस.ई.बी.सी. |खुला पुणे 
| 
ल्हा 
य 


ी मुख्य अभियंता, 
७९ श्री.क्षितीज यशवंत भैसारे अ.जा. खुला नागपूर 
सा.बां.प्रा.वि., नागपूर 
मुख्य अभियंता. 
८० |श्री.अमोल सुरेश मेदगे .मा.व. खुला cae मुंबई मुंबई उपनगर 
oe as सा.बां.प्रा.वि., पवर 


TIE लज मुख्य अभियंता. 


श्री.प्रियांक राजेश पटेरिया 


इ.मा.ब. खुला अमरावती 


मुख्य अभियंता, 
व अकोला 
सा.बां.प्रा.वि., अमरावती 
कवल मुख्य अभियंता, 
८३ श्री. राजा नुर महम्मद खुला नागपूर 9 नागपूर 
सा.बां.प्रा.वि., नागपूर 
मुख्य अभियंता, 
८४ श्री.अमोल विनोद नेरलवार  ।भ.ज. खुला नागपूर wt गडचिरोली 
सा.बां.प्रा.वि., नागपूर 
: मुख्य अभियंता, 
८५ श्री.प्रदिप वसंता राऊत .मा.व. खुला नागपूर न 7 
सा.बां.प्रा.वि., नागपूर 


पुणे 
त्न 
q 
THe 


4 4 al an Gl 
4A} ४ | 4 4 4 a 
‘9 a a iq 


hl 


मुख्य अभियंता, धुळे, 


नाशिक 


श्री.ज्ञानेश्वर गजानन राऊत एस.ई.बी.सी. 


खुला . . 
a सा.बां.प्रा.वि., नाशिक सा.बां.(आदिवासी) 


mM A aU nw ° 


4 
4 


वाटप 


नियुक्तीसाठी वाटप 
गुणवत्ता उमेदवाराचा । नियुक्तीचा | करण्यात Se पय ता 
र उमेदवाराचे नाव संबंधित मुख्य अभियंता | करण्यात आलेला 
क्रमांक प्रवर्ग प्रवर्ग आलेला ar 
महसुली विभाग 
४. A 000... 1. हेत. ८ १ त. 1. 0” ee) 
मुख्य अभियंता, : 
८७ | श्री.धिरज दिनकर पाटील एस.ई.बी.सी. |खुला नागपूर oe भंडारा 
सा.बां.प्रा.वि., नागपूर 


८८ | श्री.गणेश पितांबर पाटील 


.मा. खुला नाशिक coal अहमदनगर 
सा.बां.प्रा.वि., नाशिक 
भ.ज.(ब) खुला नाशिक पळ वता जळगाव 
सा.बां.प्रा.वि., नाशिक 
मुख्य अभियंता, सिंधुदुर्ग 
एस.ई.बी.सी. |खुला कोकण-१ वावग वलि सिंधुदुर्ग 
शै मुख्य अभियंता, मुंबई 
एस.ई.बी.सी. |खुला (महिला) |कोकण- सागा red शहर 
दाण वात मुख्य अभियंता (रा.म.), ree 
श्री.प्रितेश नारायण पाटील खुला खुला औरंगाबाद कोकणभवन, नबी मुंबई औरंगाबाद 


मुख्य अभियंता, 
सा.बां.प्रा.वि., अमरावती 


८९ | श्री.किरण शंकर गवळी 
९०|श्री.आदर्श राजाराम पाटील 


९१| श्रीमती सुप्रिया बाळू थोरात 


as 
4 
ol 


8R 


श्री.भूषण पंजाबराव वानखडे खुला अमरावती 


मुख्य अभियंता, 
सा.बां.प्रा.वि., औरंगाबाद 


श्री.अभिषेक ओमप्रकाश बुटोले 


खुला खुला औरंगाबाद 


मुख्य अभियंता, नाशिक, 
सा.बां.प्रा.वि., नाशिक सा.बां.(आदिवासी) 


९६ |श्री.विजेश विठोबा महाडिक ।भ.ज. खुला कोकण-२ ठाणे 
सा.बां.प्रा.वि., मुंबई 


मुख्य अभियंता, 
सा.बां.प्रा.वि., नागपूर 


श्री.पंकज शिवाजी नगारे इ.मा.ब. खुला नाशिक 


९७ | श्री.किरण राजेंद्र भोजने SAG. खुला नागपूर 


मुख्य अभियंता, 


श्री.प्रणब महेश्‍बर पाटील : 
सा.बां.प्रा.वि., नाशिक 


Re इ.मा.ब. खुला नाशिक 


मुख्य अभियंता, 


खुला अमरावती . 
सा.बां.प्रा.वि., अमरावती 


९९ श्री.क्रषिकेश चंद्रशेखर देशमुख |एस.ई.बी.सी. 


eo 


मुख्य अभियंता, 


खुला अमरावती 1 
सा.बां.प्रा.वि., अमरावती 


श्री.स्वराज सतिश देशमुख 


इ.मा.व. 


ial 


Ko 


मुख्य अभियंता, 
सा.बां.प्रा.वि., औरंगाबाद 


मुख्य अभियंता, 
कोकण-१ . रायगड 
सा.बां.प्रा.वि., कोकण 


१०१ श्री.ओंकार किरण कुलकर्णी ।खुला ला औरंगाबाद उस्मानाबाद 


श्रीमती श्रध्दा भास्करराव 
२ एस.ई.बी.सी. 
be आरिकर एस.ई 


छि aA 0 we) 
७ = XK aU 9 


खुला (महिला) 


वाटप 


नियुक्तीसाठी वाटप 
गुणवत्ता उमेदवाराचा । नियुक्तीचा | करण्यात Se पय ता 
. उमेदवाराचे नाव संबंधित मुख्य अभियंता | करण्यात आलेला 
क्रमांक प्रवर्ग प्रवर्ग आलेला ar 


Fy 
A 
% 
op 
4 


सा.बां.प्रा.वि., नागपूर 
१०४ श्री.प्रज्यल गजानन पोकळे इ.मा.व. 


मुख्य अभियंता (रा.म.), 
भे अमरावती | — मुंबई ), |अमरावती 
कोकणभवन, नवी मुंबई 
मुख्य अभियंता, 
१०५ | श्री.दिनेश कालिदास घोडे इ.मा.ब नागपूर गतत नामपूर 
सा.बां.प्रा.वि., नागपूर 
१०६ | श्री.धनंजय प्रकाश टाले nt 


मुख्य अभियंता, 
सा.बां.प्रा.वि., मुंबई 


: मुख्य अभियंता, 
१०३ | श्रीमती सायली राजानंद राऊत खुला (महिला) |नागपूर : वर्धा 


खुला 
खुला 
खुला कोकण-२ मुंबई उपनगर 


श्री.राहूल देवराव वंजारी मुख्य अभियंता, गडचिरोली, 


अ.जा. नागपूर 


सा.बां.प्रा.वि., नागपूर सा.बां.(आदिवासी) 
मुख्य अभियंता, site 
नागपूर aS गोंदिया 
सा.बां.प्रा.वि., नागपूर 
औरंगाबाद |. at ae 
सा.बां.प्रा.वि., औरंगाबाद ।सा.बां.(आदिवासी) 
मुख्य अभियंता, पदरा 
नागपूर री 
सा.बां.प्रा.वि., नागपूर 


i 


oT 
2o¢ श्री. आशिष मनोहर पाटील 
१०९ श्री.श्रीकांत राजेंद्र कांबळे 
११० | श्री.क्रिष्णा वासूदेव लूटे 


Al 
ay 
al 


र ae कळ. 
जा. 


ला 
ला 
ला 
खुला 
खुला 
खुला 
खुला 


G 
a 
A 
ao 


खु 
खु 
खु 


मुख्य अभियंता, 


औरंगाबाद 


श्री.आकाश महादेव कदम एस.ई.बी.सी. 


खुला 


सा.बां.प्रा.वि., औरंगाबाद 


मुख्य अभियंता, मुंबई 

कोकण-२ ae मुंबई 

सा.बां.प्रा.वि., मुंबई 

मुख्य अभियंता, , सा.बां. 
कोकण-१ ; तिवारी 

सा.बां.प्रा.बि., कोकण (आदिवासी) 

मुख्य अभियंता, व 
नागपूर भे 

सा.बां.प्रा.वि., नागपूर 

मुख्य अभियंता, 
नागपूर ; 

सा.बां.प्रा.वि., नागपूर 


न्न AJ q | 

a} a | A “la a) 4 | 4 

अः | 4 "१ 4 
A ‘al 


वर्धा 


मुख्य अभियंता, 


११६ औरंगाबाद 


श्री.निवृत्ती शिवदास हुस्सेकर |।एस.ई.बी.सी. 


: eee लातूर 
सा.बां.प्रा.वि., औरंगाबाद त्‌ 


मुख्य अभियंता, 
११७ | श्री.सागर नारायण वाडेकर इ.मा.व. कोकण-२ पु ४ मुंबई ठाणे 
सा.बां.प्रा.वि., मुंबई 


3 
-च 
A 


नागपूर 


११८ | श्री.अक्षय नथ्थूजी केळझरकर नागपूर मुतत अभियंता, 
सा.बां.प्रा.वि., नागपूर 
अबूल फैज ग मुख्य अभियंता, via 
११९ श्रीमती बूशेरा अबूल फैज पटेल खुला (महिला) aaa र 
१२० श्री.निखिल नरेंद्र खांडेकर अ.जा. खुला नागपूर He अभियंता, 


सा.बां.प्रा.वि., नागपूर 


5 wo 
° 
wo 


4 
a 
on 


वाटप 


नियुक्तीसाठी वाटप 
गुणवत्ता उमेदवाराचा । नियुक्तीचा | करण्यात Se पय ता 
नो उमेदवाराचे नाव द्वा uae ता संबंधित मुख्य अभियंता | करण्यात आलेला 
जिल्हा 
महसुली विभाग हह 
०९ 


shares मुख्य अभियंता, 
१२१ श्री.अण्णासो मोहन बुरुंगळे भ.ज.(क) खुला कोकण-१ पुख्य 
सा.बां.प्रा.वि., कोकण 


a3 मुख्य अभियंता, मुंबई 
१२२ श्री.पवन पांडूरंग शेलवळे Sara. खुला कोकण-२ की मुंबई 
सा.बां.प्रा.वि., मुंबई 
मुख्य अभियंता. 
२३ श्रीमती aes सुदाम निकम ALG. खुला (महिला) |नाशिक a : : धुळे 
हवर नया ही खुला (महिला) |नाशि सा.बां.प्रा.वि., नाशिक q 
मुख्य अभियंता. 
२४ |श्री.शुभम दिलीप राजपूत बि.जा.(अ खुला नाशिक q . ’ अहमदनगर 
: शुभम दि पि Fama fa शि सा.बां.प्रा.वि., नाशिक वक] 


a 

9< 
4 प्र्य 
त aq) a 
4 ad =p 
ay ap 


१२६ | श्री.कृष्णा प्रकाशराव सूर्यवंशी ।भ.ज.(ब) नागपूर पज मरन गोंदिया 
9 स रि सा.बां.प्रा.वि., नागपूर 


श्री.शुभम दत्तात्रय म्हैसणे खुला 


श्री.आशुतोष अनिल देशमुख ।एस.ई.बी.सी. 


२५ त.अजयकुमार अरुणराव २ fe अभियंता. 
१२५ चामकूरे खुला खुला : ठाणे 
चामकूरे सा.बां.प्रा.बि., मुंबई 


ri 
oy 
zh 


मुख्य अभियंता. सिंधुदुर्ग 
कोकण-१ q . 
सा.बां.प्रा.वि., कोकण 


मुख्य अभियंता, 
सा.बां.प्रा.वि., अमरावती 


अमरावती अकोला 


खुला मुख्य अभियंता, 
3 सा.बां.प्रा.वि., अमरावती 


मुख्य अभियंता. मुंबई 
१३० | श्री.जमीर शब्बीर पठाण खुला खुला ह | 
सा.बां.प्रा.वि., मुंबई 
मुख्य अभियंता, : 
१३१ श्री.सोपान कडू देवरे इ.मा.ब. खुला नागपूर as भंडारा 
सा.बां.प्रा.वि., नागपूर 


अमरावती वाशिम 


a4 


: aS मुख्य अभियंता. 
१३२ श्री.प्रविण संभाजी कोकरे .ज.(क) खुला कोकण-१ नात का 
मुख्य अभियंता (रा.म.), 
१३३ | श्री.विशाल गुलाब मनाळे एस.ई.बी.सी. |खुला कोकण-१ कोकणभवन, नबी मुंबई पालघर 


मुख्य अभियंता, चंद्रपूर, 


4 | -4. | of 
qd fla] a 
4a | A | & 
A 

al a 
a4 

4 

A 


रः भत 
4 4 
q q 


श्री.शूभम सुरेश ओंकार 


व 


खुला नागपूर 


सा.बां.प्रा.वि., नागपूर सा.बां.(आदिवासी) 


3 
-च 
A 


श्री.मोहनिष रविंद्र जोजारे खुला 


मुख्य अभियंता. मुंबई 
कोकण-२ os मुंबई बई शहर 
सा.बां.प्रा.वि., मुंबई 
मुख्य अभियंता, द्धी 
नागपूर ; वर्धा 
सा.बां.प्रा.वि., नागपूर 
मुख्य अभियंता, 
कोकण-१ पाया रत्नागिरी 
सा.बां.प्रा.वि., कोकण 


मुख्य अभियंता, 


अमरावती बुलढाणा 


सा.बां.प्रा.वि., अमरावती 


wo wo Ww wo 
AU au A) A) 
(३ XK wo (२ 


वाटप 


नियुक्तीसाठी वाटप 
गुणवत्ता उमेदवाराचा । नियुक्तीचा | करण्यात अवत बळ वता 
. उमेदवाराचे नाव संबंधित मुख्य अभियंता | करण्यात आलेला 
क्रमांक प्रवर्ग प्रवर्ग आलेला on 


| 
- 
| 
4 
A 
o | 
op 
4 


मुख्य अभियंता, 


१३९  श्री.श्रेयस संजय डहाणे इ.मा.ब. खुला अमरावती 


व 


सा.बां.प्रा.वि., अमरावती 


‘ aT reise aT ठु मुख्य अभियंता, 
१४० श्रीमती पूजा अशोक भूकण खुला (महिला) |कोकण- ठाणे 


मुख्य अभियंता, 
सा.बां.प्रा.वि., अमरावती ।सा.बां.(आदिवासी) 


२ भुतल मुख्य अभियंता (रा.म.), 
१४२| श्री.सचिन प्रकाश भुतल एस.ई.बी.सी. |खुला नागपूर कोकणभवन, नवी मुंबई नागपूर 
aS ae मुख्य अभियंता, सिंधुदुर्ग 
१४३ | श्रीमती उत्कर्षा महेंद्र तायडे खुला (महिला) ।फोकण-१ ती सिंधुदुर्ग 
मुख्य अभियंता, मुंबई 
१४४ श्री.सचिन उत्तम काळे इ.मा.ब. खुला कोकण- साग वां मुंबई उपनगर 


खुला अमरावती 


श्री.अंकित विलासराव लांडे 


व 


: मुख्य अभियंता, 
१४५ | श्री.गंगाधर भगवान टोकलबाड ।भ.ज.(ब) खुला नागपूर यां गडचिरोली 
सा.बां.प्रा.वि., नागपूर 
मुख्य अभियंता, 


नागपूर 


१४६ | श्री.अभिजित किसन खंडाळकर |इ.मा.व. खुला र गोंदिया 
सा.बां.प्रा.वि., नागपूर 
मुख्य अभियंता. 
४७ श्री.तेजस किशोर ढेरे खुला खुला वकि ; रायगड 
‘ i i सा.बां.प्रा.वि., कोकण 
शिंदे मुख्य अभियंता. मुंबई 
४८ | श्री.सतिश महादेव शिं एस.ई.बी.सी. ।एस.ई.बी.सी. |कोकण-२ ल मुंबई बई शहर 
g श महादेव शिंदे ska. g Sl eater eats मुंबई शह 
मुख्य अभियंता, : 
१४९ श्री.अमोल शिवदास नरवाडे |इ.मा.ब. इ.मा.ब. नागपूर भंडारा 
सा.बां.प्रा.वि., नागपूर 
यत मुख्य अभियंता. ; 
श्री.हेमंत टिकाराम मानापूरे .मा.व. a. नागपूर हा : चंद्रपूर 
> हि : र. साबांआवि. नागपूर _ | 
पदानद धोंडिबा मुख्य अभियंता, 
१५९१ श्री. धोंडिबा गावडे एस.ई.बी.सी. ।एस.ई.बी.सी. कोकण-२ ce via ठाणे 
सा.बां.प्रा.वि., मुंबई 
मुख्य अभियंता. पालघर, सा.बां. 
२ श्री.गजानन विठ्ठलराव जाधब  ।एस.ई.बी.सी. ।एस.ई.बी.सी. |कोकण- डी, २ : 
: जानन निहलवव माधव | : ia fests _|(आदिवासी) 
. मुख्य अभियंता. मुंबई 
श्री.कुंदन सुनिल वाघ .मा.ब. .मा.ब. कोकण-२ |. मुंबई बई उपनगर 
हड : : Sainte, ul 
: 9 मुख्य अभियंता, 
१५४ श्रीमती हेमा शंकर ढबलसंक  ।वि.मा.प्र. खुला (महिला) |नागपूर oo वर्धा 
सा.बां.प्रा.वि., नागपूर 
मुख्य अभियंता, 
१५५ | श्री.राजेश शिवाजी पवार एस.ई.बी.सी. juste ।कोकण-१ वि रत्नागिरी 
सा.बां.प्रा.वि., कोकण 
मुख्य अभियंता, मुंबई 
१५६| श्री.मनोज अभिमन पाटील इ.मा.ब. Sara. कोकण-२ मुंबई मुंबई शहर 
सा.बां.प्रा.वि., मुंबई 
ae मुख्य अभियंता. 
७ श्री.अविनाश जलिंदर गूंड एस.ई.बी.सी. ।एस.ई.बी.सी. ।नागपूर त, ; नागपूर 
क गवना जलिर पूड frets | : र| साजांप्रावि, नागपूर _ |. 


4 
nw 
3 
3 
gq 
we) 


वाटप 


नियुक्तीसाठी वाटप 
गुणवत्ता उमेदवाराचा । नियुक्तीचा | करण्यात Se पय ता 
. उमेदवाराचे नाव संबंधित मुख्य अभियंता | करण्यात आलेला 
क्रमांक प्रवर्ग प्रवर्ग आलेला Farat 
al प शिक अक 


मुख्य अभियंता, 


१५८ श्रीमती श्‍वेता सुनिल पाटील  ।खुला खुला (महिला) |कोकण-१ या गाव. कोत सिंधुदुर्ग 


१५९ श्री.अदित्य महादेव भिसे ; 


मुख्य अभियंता, गडचिरोली, 


इ.मा.ब. नागपूर 


सा.बां.प्रा.वि., नागपूर सा.बां.(आदिवासी) 


an 
zs 
| 

au 

4 

a 


रविंद्र मुख्य अभियंता, 
१६० | श्री.पवन रविंद्र बागुल इ.मा.व. कोकण-२ 0. प ठाणे 
सा.बां.प्रा.वि., मुंबई 
मुख्य अभियंता, गोंदिया 
१६१| श्री.गोपाळ मनोहर खडकेकर ।अ.जा. अ.जा. नागपूर ee गोंदिया 
सा.बां.प्रा.वि., नागपूर 
रविंद्र मुख्य अभियंता, 
१६२ श्री.रोहित रविंद्र पटेल इ.मा.व. इ.मा.ब. कोकण-१ = [Pt रायगड 
सा.बां.प्रा.वि., कोकण 
oe मुख्य अभियंता, न 
१६३ |श्री.अंकुश टेकचंद चोधरी aa. इ.मा.व. नागपूर क्य भंडारा 
सा.बां.प्रा.वि., नागपूर 


श्री.मंगलानंद सुरेश नाकतोडे मुख्य अभियंता, चंद्रपूर, 


नागपूर . : 
फू सा.बां.प्रा.वि., नागपूर सा.बां.(आदिवासी) 


इ.मा.व. 
इ.मा.ब. इ.मा.ब. 
5 मुख्य अभियंता. 
श्री.प्रयेश संजय धाकूलकर ALG. ,मा.ब. अमरावती q ; , 
i cg : 3 सा.बां.प्रा.वि., अमरावती 
=e मुख्य अभियंता, मुंबई 
१६६|।श्री.अमित अरविंद यादव एस.ई.बी.सी. ।एस.ई.बी.सी. ।कोकण-२ q ; मुंबई उपनगर 
सा.बां.प्रा.वि., मुंबई 
or. मुख्य अभियंता, 
१६७ |श्री.अनिरुध्द हरिशचंद्र बिरादार ।एस.ई.बी.सी.  ।एस.ई.बी.सी. | नागपूर ie वर्धा 
सा.बां.प्रा.वि., नागपूर 
मुख्य अभियंता. 
८ श्री. आकाश बालाजी दाडगे एस.ई.बी.सी.  ।एस.ई.बी.सी. ।कोकण- q : : 
. 9 ७ सा.बां.प्रा.वि., कोकण 


मुख्य अभियंता, 


श्रीमती पूनम उत्तम राठोड बाशिम 


सा.बां.प्रा.वि., अमरावती 
मुख्य अभियंता, मुंबई 
सा.बां.प्रा.वि., मुंबई 

मुख्य अभियंता (रा.म.), 
कोकणभवन, नवी मुंबई 


i 
a 
79 
3 
A 
‘a ऊ 
ap ~ 2 
rs 


एस.ई.बी.सी. 


2, 
4, 
4, 
4 


एस. 


AN, 


१७०| श्री.यश शशिकांत थोरात 


१७१.  '' 'एस.ई.बी.सी. ।खुला (महिला) [PTR 


/ 
a 


मुख्य अभियंता, 
१७२ श्री.शिवम रामेश्‍वर सोळंके Sa. a. कोकण-१ q : 
सा.बां.प्रा.वि., कोकण 
मुख्य अभियंता, 
१७३ श्रीमती किरण हिम्मत पाटील ।एस.ई.बी.सी. q : ठाणे 
सा.बां.प्रा.वि., मुंबई 
१७४ |श्री.राहूल अनिल माळी इ.मा.ब. * 


१७५ | MARA चंद्रकांत भागानगरे ।भ.ज.(ब) 


शर 
र 


खुला (महिला) |कोकण- 


a 
4 
‘ol 


au 
4 
‘ol 


त्रा याज 4 rer re 
j | 3 | a ql a} 4 
P| al x q al al 
ap ay q — 


a. नागपूर eee गडचिरोली 
सा.बां.प्रा.वि., नागपूर 

we मुख्य अभियंता. सिंधुदुर्ग 

गा) कोकरे सा.बां.प्रा.वि., कोकण सिंधुदुर्ग 


22) >? we 
mM v5) Pag) 


वाटप 


नियुक्तीसाठी वाटप 
गुणवत्ता उमेदवाराचा । नियुक्तीचा | करण्यात Se पय ता 
. उमेदवाराचे नाव संबंधित मुख्य अभियंता | करण्यात आलेला 
क्रमांक प्रवर्ग प्रवर्ग आलेला Gan 
महसुली विभाग 


| 
- 
| 
: 
| 


१७६ श्री.त्रृषिकेश दिपक पिंगळे SAG. इ.मा.ब. कोकण-२ मुंबई उपनगर 


सा.बां.प्रा.वि., मुंबई 


सुधाकर ve मुख्य अभियंता, 
क 2044454. mainte | 
श्री.नितेश श्रीराम पाटील इ.मा.ब. इ.मा.ब. नागपूर oy ७ गोंदिया 
सा.बां.प्रा.वि., नागपूर 
= न मुख्य अभियंता, ae 
श्री.राजेंद्र मारूती सावंत एस.ई.बी.सी. ।एस.ई.बी.सी. ।कोकण-१ वाते या वेणा रड 
re == शै मुख्य अभियंता, मुंबई 
श्री. ज्ञानेश्‍वर जाधब  ।|एस.ई.बी.सी. |एस.ई.बी.सी. ।कोकण- तावात ae मुंबई शहर 


१७७ 
१७८ 
१७९ 
१८० 


१८१ 


. मुख्य अभियंता. पालघर, सा.बां. 
श्री.प्रशांत गणपत गुराम एस.ई.बी.सी.  ।एस.ई.बी.सी. ।कोकण- oe १ 
T एस.ई एस.ई र सा.बां.प्रा.वि., कोकण (आदिवासी) 
मुख्य अभियंता. : 
श्री.मनोज परशुराम झाडे अ.जा. अ.जा. नागपूर cal भंडारा 
सा.बां.प्रा.वि., नागपूर 
मुख्य अभियंता. . 
श्री.अतुल तानाजी जाधव एस.ई.बी.सी. ।एस.ई.बी.सी. ।नागपूर a , चंद्रपूर 
g waa we सा.बां.प्रा.वि., नागपूर t 
मुख्य अभियंता, 
श्री.राकेश गोरख पाटील इ.मा.ब. इ.मा.ब. कोकण-१९ oy रत्नागिरी 
सा.बां.प्रा.वि., कोकण 
मुख्य अभियंता, 
श्री.वैभव रामराव देसले Sana. इ.मा.ब. कोकण-२ ककी via 
सा.बां.प्रा.वि., मुंबई 
मुख्य अभियंता, 
श्री.शुभम मनोहर वासनिक अ.जा. अ.जा. नागपूर ney 
सा.बां.प्रा.वि., नागपूर 
मुख्य अभियंता. सिंधुदुर्ग 
श्री.आकाश सुभाष पगारे अ.जा. अ.जा. कोकण-१ q ; : सिंधुदर्ग 
स सा.बां.प्रा.वि., कोकण ठरु 


१८२ 
१८३ 
Row 
१८५ ठाणे 
१८६ वर्धा 


१८७ 


१८८ 


मुख्य अभियंता. मुंबई 
श्री.मयूर देविदास पाटील La. .मा.व. कोकण-२ q र बई उपनगर 
यूर देविद x ह : सा.बां.प्रा.वि., मुंबई मुंबई 
मुख्य अभियंता. 
सा.बां.प्रा.वि., नागपूर 
दा लोंढे मुख्य अभियंता. 
श्री.अमित आनंदा लोंढे एस.ई.बी.सी. ।एस.ई.बी.सी. ।कोकण- q ‘ १ रायगड 
द was एस.इ : सा.बां.प्रा.वि., कोकण 
i. मुख्य अभियंता (रा.म.), 
श्री.कृष्णा पांडूरंग तावडे La. Ta. कोकण- q मुंबई पालघर 
ताळ भी रै : कोकणभवन, नवी मुंबई 
मुख्य अभियंता. मुंबई 
श्री.मुबारक कबीरसो मुल्ला ana. .मा.व. कोकण-२ q : मुंबई बई शहर 
4 4 र ‘ ९ साबांग्रावि., पुव शह 
मुख्य अभियंता, 
श्री.गौरब आत्माराम तडस इ.मा.ब. इ.मा.व. नागपूर गडचिरोली 
सा.बां.प्रा.वि., नागपूर 
ae मुख्य अभियंता, 
श्रीनवनाथ संजीव हराळे भ.ज.(क) भ.ज.(क)  ।कोकण-१ व्य रत्नागिरी 
सा.बां.प्रा.वि., कोकण 
मुख्य अभियंता, 
श्री.अभिजित aera पाटील 'एस.ई.बी.सी. ।एस.ई.बी.सी. ।कोकण-२ q . via ठाणे 
सा.बां.प्रा.वि., मुंबई 


१८९ 


१९० 


१९१ 


१९२ 


१९२३ 


Re 


१९५ 


वाटप 


नियुक्तीसाठी वाटप 
गुणवत्ता उमेदवाराचा । नियुक्तीचा | करण्यात अवत बळ वता 
ste उमेदवाराचे नाव द्वा uae जिक संबंधित मुख्य अभियंता | करण्यात आलेला 
जिल्हा 
महसुली विभाग हह 
७९. RE (S| १... “०. १४६ "रॉक . .१ 


मुख्य अभियंता, सिंधुदुर्ग 
सा.बां.प्रा.वि., कोकण सिंधुदुर्ग 


: मुख्य अभियंता. मुंबई 
,अभय संजय जाधव एस.ई.बी.सी.  ।एस.ई.बी.सी. ।कोकण ; मुंबई उपनगर 
श्री.अभय संजय जाधव ई.बी.सी ई.बी.सी miata वर मुंबई उपनगर 
; मुख्य अभियंता. 
,अक्षय रामचंद्र माने एस.ई.बी.सी.  ।एस.ई.बी.सी. ।कोकण पु : : रायगड 
ai रामचंद्र माने ई.बी.सी eat सा.बां.प्रा.वि., कोकण 6 


१९६ श्री.शुभम प्रकाश गायकवाड इ.मा.वब. इ.मा.ब. कोकण-१ 
१९७ 
१९८ 


मुख्य अभियंता. मुंबई 
१९९ |श्री.प्रविण उत्तमराव फाटेकर एस.ई.बी.सी. ।कोकण-२ शहर 


मुख्य अभियंता, पालघर, सा.बां. 


U 
श्री.श्रीपाद मोहन शिंदे कोळीण सा.बां.प्रावि., कोकण  ।|(आदिवासी) 
कोकण. 


२०० 


२०१ 


२. pe अभियंता, 
श्री.मोहित सूहास पाटील इ.मा.ब. इ.मा.व. कोकण-२ साधय ठाणे 
मुख्य अभियंता. 
श्री.निलेश दत्तात्रय माने एस.ई.बी.सी. |।एस.ई.बी.सौ. |कोकण-१ चेव ता ज्यात रत्नागिरी 
३. pe अभियंता. मुंबई उपनगर 
; सा.बां.प्रा.वि., मुंबई डु 


२०२ 


२०२३ 


श्री.श्रीकांत रामकिसन उघडे एस.ई.बी.सी. ।कोकण-२ | : 
२०४ | श्री.शुभम मुख्य अभियंता, सिंधुदुर्ग 


२०५ 


२०६ 


श्री.अतुल सुधाकर भिसे मुंबई शहर 
श्री.रुपेश विकास शिंदे एस.ई.बी.सी. रायगड 
श्री.अमित हरीदास इंगळे एस.ई.बी.सी. ठाणे 

श्री.आकाश सुभाष दापके र रत्नागिरी 
श्रीमती क्षितिजा भागवत सोळंके मुंबई उपनगर 


२०७ 
२०८ 
२०९ - ; 
=r मुख्य अभियंता. सिंधुदुर्ग 
.श्रीकिशन चंद्रकांत नवपूते |इ.मा.ब. and. कोकण- q 9 ’ Jet 
. मुख्य अभियंता. 
श्री.उमेश दत्तात्रय गुंड एस.ई.बी.सी.  ।एस.ई.बी.सी. ।कोकण-२ पु . : ठाणे 
vt ही पग्र पस्त : सा.बां.प्रा.वि., मुंबई 
मिलिंद मुख्य अभियंता. 
: प्रकाश ala. and. कोकण- पु : ’ रायगड 
हो ७ १ ay सा.बां.प्रा.वि., कोकण १ 
मुख्य अभियंता. 
Ta बालासो चव्हाण  ।एस.ई.बी.सी. ।एस.ई.बी.सी. ।कोकण-२ हणा ate मुंबई 
सा.बां.प्रा.वि., मुंबई 


२१० 


RRR 


RRR 


२१२३ 


RW 


श्री.ज्ञानेश्वर दशरथ चिंचोले एस.ई.बी.सी. ।कोकण-१ 


मुख्य अभियंता, 
१ : रत्नागिरी 
सा.बां.प्रा.वि., कोकण 
मुख्य अभियंता, 
श्री.समाधान मानिक परळकर ।|इ.मा.ब. इ.मा.ब. कोकण-२ q . ठाणे 
सा.बां.प्रा.वि., मुंबई 


ठाणे 
Toy 


२१५ 


वाटप 


नियुक्तीसाठी वाटप 

गुणवत्ता उमेदवाराचा । नियुक्तीचा | करण्यात अवत बळ वता 

र उमेदवाराचे नाव संबंधित मुख्य अभियंता | करण्यात आलेला 
क्रमांक प्रवर्ग प्रवर्ग आलेला जिल्शा 

महसुली विभाग 
iS SS RS ५ त” ९) 1. “2... १६ "के. 
मुख्य अभियंता. सिंधुदुर्ग 
२१६|श्री.अनिकेत सयाजी मोरे एस.ई.बी.सी. [wager ।कोकण- | | Te 
१६|श्री त सयाजी मोरे ई.बी.सी ई.बी.सी. दातात मोग सिंधुदुर्ग 


२१७ 


eae eee ह मुख्य अभियंता. 
ee मुख्य अभियंता. 
श्री. मधुकरराव लाडाने एस.ई.बी.सी. STs 
, मुख्य अभियंता. 
सा.बां.प्रा.बि., मुंबई 
= ie ce मुख्य अभियंता. 


न यगड 


ठाणे 
२१९ a 
२२० गणे 
२२१ रत्नागिरी 


२२२ १६4 


Tae = = मुख्य अभियंता. 
च = ies a मुख्य अभियंता. 


ठ 

T 
ठ 
ठ 
ठाणे 


RRR ‘ 


RRO 


T 
T 
T 
T 
ठाणे 


२२५ | श्री.धनंजय धर्माजी निर्मळे ण 


मुख्य अभियंता. 
श्री.विठ्ठल भगवान शेळके अ.जा. अ.जा. कोकण-१ ee रायगड 
सा.बां.प्रा.वि., कोकण 
ck ढ 
२२६ रत्नागिरी 
ठाणे 


२२७ शो 


eas मुख्य अभियंता. 


२२८ 


मुख्य अभियंता. 
श्री. सूरज धनराज गिरी भ.ज.(ब ana  ।कोकण-१ (2% 
क हि 3) सा.बां.प्रा.वि., कोकण 
राजेंद्र मुख्य अभियंता, 
श्रीमती श्‍वेता राजेंद्र पाटील  ।इ.मा.व. खुला (महिला) कोकण-२ = [Pt 
सा.बां.प्रा.बि., मुंबई 
अभियंता, 


T 
सिंधुदुर्ग 
२२९ ठाणे 


२३० रायगड 


मुख्य अभियंता. 
श्री.तेजश शिवाजी आढाव अ.जा. अ.जा. कोकण-१ का 
सा.बां.प्रा.वि., कोकण 
मुख्य अभियंता. 
२३१ श्री.शामराव शिवाजी गिरी भ.ज.(ब) भ.ज.(ब) कोकण-२ foo 
सा.बां.प्रा.बि., मुंबई 
दर णो बाळासाहेब ह मुख्य अभियंता. 
.मा.ब. खुला (महिला) |कोकण- 


ठ 
ठाणे 
ठाणे 
२२२३ a 


Toy 
Toy 
Toy 


रत्नागिरी 


श्रीमती अंकिता गजानन २ ce | 


RR 


र 
o 
अर 
“4 
4 
%, 
Fi 
4 
al 
4 
A 
al 
227) 
ay 
a 
4 
’ 
H 
ने 
त्र? 
Al 
a, रभ, 
aI 4 
q -च 
Ae 4 otf 
‘a Gl) ‘a a, 
‘ ig ; ‘ q QW 
क्य जम 
| क्य , ग ० ; on. र i ra 
a. AN, 


= ह मुख्य अभियंता. 


Se 
>$ 
ao 
ap 
4, 
ap 
>$ 
a 
a. 
a 
A 
4 
4 
ag 
H 
ने 
AP 
3 
Lj 
3 
a 
4 otf 
‘a 
ae 
4 
a 


a 
a 
शी 


वाटप 


नियुक्तीसाठी वाटप 
गुणवत्ता उमेदवाराचा । नियुक्तीचा करण्यात संबंधित ear र 
. उमेदवाराचे नाव संबंधित मुख्य अभियंता | करण्यात आलेला 
क्रमांक प्रवर्ग प्रवर्ग आलेला जिल्हा 
महसुली विभाग 


| 


प 


। a मुख्य अभियंता, 
३६| श्रीमती कोमल राजेंद्र माने एस.ई.बी.सी. | खुला (महिला) |कोकण-१ सा.बां.प्रा.वि., कोकण 


सिंधुदुर्ग 
२३७ | श्री.स्वरूप राजेंद्र क्षिरसागर 
२३८ | श्री.शुभम सिध्दार्थ उके 


श्री.योगेश पांडूरंग सदाफूले 


A 


4 ood 
aj, I): 
q & 
यति 
श्र 


2 ae मुख्य अभियंता. 
२९ .जा. रायगड 
अजा. सा.बां.प्रा.वि., कोकण 
७ श्रीमती गीतांजली कालिदासराव = खुला (महिला) |कोकण-२ मुख्य अभियंता 
मंडलिक is 4 सा.बां.प्रा.वि., मुंबई 


ठाणे 
गोंदिया 
ठाणे 
२४१ श्री.सुधीर श्रीनिवास वाघमारे ठाणे 
मुख्य अभियंता. 
त 
कवर गृरोग =e मुख्य अभियंता. जला 
ठाणे 
ठाणे 
ठाणे 


२४२ श्री.ईश्वर रामचंद्र बामणे 


ठा 
गोंदि 
ठा 
ठा 
ठाणे 


२ड्रे 


स्ड्ड 


२४५ 


२४६ 


4 otf 
a a 
a 3 
a? 
व्य 
AN, 


र 
श्रीमती अनिता पायगोंडा पाटील खुला (महिला) 
दोनयंपी अज मुख्य अभियंता. 

: 


ठ 
रायगड 
ठ 


श्री.अमित विलास इंगळे 


श्रीमती सायली राजेंद्र देवरे fT, खुला (महिला) |कोकण-१ मुख्य अभियंता. स्य 
सा.बां.प्रा.वि., कोकण 
सा.बां.प्रा.वि., मुंबई 
श्री.विशाल रामलाल पवार  ।वि.जा.(अ।  ।बि.जा.(अ।। ।कोकण-१ मुख्य अभियंता, ae 
सा.बां.प्रा.वि., कोकण 
सा.बां.प्रा.वि., मुंबई 


२४७ 


२४८ 


g 

4 
EJ 

3 

a 

4 ot 4 otf 
‘qj ‘a 
Ww घन 
क्म हि 

व od. डा . “> od. डा र ee 

wads als 


4 ot 
अ. QI ‘ol 
4 ai) gale a: 
) =? S) 9? 8) PS)? A) a? A) s A) se? A)? A)? A)? a)? हिना 
न हिन ीं प य ण व्वा र ठान 3 + iS 
AN, 


२४९ 


२५० 


२५१ 


२५२ 


हात मुख्य अभियंता. 
श्रीमती ST बाबूराव साळूंके |एस.ई.बी.सी. ।खुला (महिला) |कोकण-१ ites , रत्नागिरी 
पजा बाळू RS am ) सा.बां.प्रा.वि., कोकण 
मुख्य अभियंता, . 
श्री.स्वप्नील बादशाह लाडे अ.जा. अ.जा. नागपूर ie भंडारा 
सा.बां.प्रा.वि., नागपूर 
ी 


२५२ 


ठाणे 
२०४ ठाणे 
ठाणे 


4 ot 
a 

oP al a? वाः 
a 
AN, 


२५५ श्री.संदीप देविदास कांबळे ठा 


ञः 
4 
g 
4 otf 
a a 
a 3 
a? 
व्य 
AN, 


वाटप 


गुणवत्ता उमेदवाराचा । नियुक्तीचा | करण्यात हम eee ee नियुक्तीसाठी वाटप 
ste उमेदवाराचे नाव व्वा uae ता संबंधित मुख्य अभियंता | करण्यात आलेला 
महसुली विभाग जिल्हा 
a प |. ae) 
== मुख्य अभियंता, 
२५६ श्रीमती प्रियंका दिपक राजेशिक |एस.ई.बी.सी. ।खुला (महिला) |कोकण-१ ae? रायगड 
सा.बां.प्रा.वि., कोकण 

मुख्य अभियंता, 


कोकण-१ रत्नागिरी 


२५७ | श्री.प्रविण रविंद्र मामडयाल faa. .मा.प्र. : 

सा.बां.प्रा.वि., कोकण 
डु वानी ; मुख्य अभियंता, 
५८ श्रीमती शर्मिला सरडे ।एस.ई.बी.सी. ।खुला (महिला) |कोकण- 


ठाणे 
रायगड 
ठाणे 


न णे 
। र मुख्य अभियंता, 
५९ श्रीमती निलम संपत कवडे  ।एस.ई.बी.सी. ।खुला (महिला) |कोकण-१ 
= came = ee अभियंता, 
Go| श्रीमती ऐश्‍वर्या राजेंद्र राजे z a 
a 
आभिर्यता, ठाणे 


3] 
q 
a” 
| 
4 
4 
q 


4 
g 


अ.जा. 


eos मुख्य अभियंता. 
,अमोल लक्ष्मण कांब - ; रत्नागिरी 
२६१ श्री.अमो ळे q गिरी 
सा.बां.प्रा.वि., कोकण 
: मुख्य अभियंता. 
कोकण- र ठा 
सा.बां.प्रा.वि., मुंबई 


मुख्य अभियंता, चंद्रपूर, 


भत 


२६२ | श्रीमती पूनम सुखदेव आडके 


श्रीमती राजश्री अशोकराव 


२६ 


AU 


नागपूर 
बानस्कर i 


२६५ श्री.महेश जनार्दन बालदे अ.जा. 
sen? .संजयकुमार विजयकुमार a aie 

: aa = bee , | अभियंता, 

&\o श्री.पलाश राजेंद्र पूरी .ज.(ब) कोकण- 
२ भाग्यश्री रघुनाथ २ पिख्य अभियंता. 

६८ श्रीमती भाग्यश्री रघुनाथ पाटील खुला (महिला) ।कोकण- 


सा.बां.प्रा.वि., नागपूर सा.बां.(आदिवासी) 


मुख्य अभियंता, 
कोकण-२ २. मुंबई ठाणे 
सा.बां.प्रा.वि., मुंबई 
मुख्य अभियंता, च्या 
नागपूर ० वर्धा 
सा.बां.प्रा.वि., नागपूर 
मुख्य अभियंता, 
ame ८ रायगड 


4 
| 
ap 
3 
3, 
3 
q 


Af 
ys) 


ठाणे 
: ठाणे 
मुख्य अभियंता, 
२६९ श्रीमती अक्षता विलास उमप  ।इ.मा.ब. : x रत्नागिरी 
सा.बां.प्रा.वि., कोकण 
: मुख्य अभियंता, 
२७० | श्री.सचिन त्र्यंबक चव्हाण बि.जा.(अ) वबि.जा.(अ) ।कोकण-२ a ठाणे 
सा.बां.प्रा.वि., मुंबई 
मुख्य अभियंता. 
२७१ श्री.कुणाल राजकुमार गोसावी ।भ.ज.(ब भ.ज.(ब कोकण- a > रायगड 
: सा.बां.प्रा.वि., कोकण 
मुख्य अभियंता, 
२७२ श्री. शिवा रमेश वानखेडे वबि.मा.प्र. वि.मा.प्र. कोकण-२ a ठाणे 
सा.बां.प्रा.वि., मुंबई 
मुख्य अभियंता, 
२७३ श्रीमती प्रिया दत्तात्रय जाधब  ।इ.मा.ब. खुला (महिला) |कोकण-१ >... रत्नागिरी 
सा.बां.प्रा.वि., कोकण 
मुख्य अभियंता, 
२७४ | श्रीमती विणा विनायक जाधब ।इ.मा.ब. खुला (महिला) ।कोकण-२ q री मुंबई ठाणे 
सा.बां.प्रा.वि., मुंबई 


4/4 4 न 
qa |a id 
a? ap 
3 3 


वाटप 


नियुक्तीसाठी वाटप 
गुणवत्ता उमेदवाराचा । नियुक्तीचा | करण्यात अवत बळ वता 
. उमेदवाराचे नाव संबंधित मुख्य अभियंता | करण्यात आलेला 
क्रमांक प्रवर्ग प्रवर्ग आलेला en 


महसुली विभाग 
र 
२७५ श्रीमती शुभांगी शंकरराव पिंगळे | अ.जा. खुला (महिला) Wer अभियंता, 


सा.बां.प्रा.वि., मुंबई 


os 


| 


op 
4 
4 a 


9 
gy 


कोकण. -2 ’ 
२८० श्रीमती स्नेहा रामलिंग Sa  |इ.मा.व. खुला (महिला) 
सा.बां.प्रा.वि., मुंबई 
२८१ श्रीमती वेदिका हेमंत वाणी |इ-मा.व. खुला (महिला) 
सा.बां.प्रा.वि., मुंबई 
as श्रीमती निलिमा माणिक २ fe अभियंता, 
२ अशरफ मुख्य अभियंता, 


| ae मुख्य अभियंता. 
रा arenes मुख्य अभियंता. 


व त्य मुख्य अभियंता. 
८६ श्रीमती स्नेहल सुरेश खरे .जा. खुला (महिला) ।कोकण-२ 
- श्रीमती सुषमा महेश मुख्य अभियंता. 


इ.मा.व. खुला (महिला) |नागपूर neat गडा चरोली 
‘ate ak i सा.बां.प्रा.वि., नागपूर सा.बां.(आदिवासी) 

द मुख्य अभियंता, 

८९ श्रीमती नेहा सुनिल सरोदे 'मा.प्र. खुला (महिला) 

डक मुख्य अभियंता, 

९०| श्रीमती विशाखा विलास सुवे ।एस.ई.बी.सी. |खुला (महिला) 

२९१ श्रीमती तितिक्षा अशोक रंगारी ।अ.जा. खुला (महिला) |नागपूर गोंदिया 

सा.बां.प्रा.वि., नागपूर 


ठाणे 
ठाणे 
ठाणे 
ठाणे 
ठाणे 
ठाणे 
रायगड 
ठाणे 
ठाणे 
ठाणे 
ठाणे 


श्रीमती कांचन पांडूरंग सूर्यवंशी 


/ 


२९२ वागे चा रद मुख्य अभियंता. 
९२ | श्रीमती भाग्यश्री शिवानंद तांदळे |खुला खुला (महिला) 
: कलत. sea इ.मा.ब. मुख्य अभियंता. 


ठाणे 
ठाणे 
ठाणे 

ठाणे 


A 
(५९ 
Ww 


ray 
4 
-9| 


गुणवत्ता 
क्रमांक 


उमेदवाराचे नाव 


वाटप 
उमेदवाराचा यु करण्यात 
प्रवर्ग 


नियुक्तीसाठी वाटप 
करण्यात आलेला 


मुख्य अभियंता, 
सा.बां.प्रा.वि., कोकण 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


